॥ श्रीरामसमर्थ ।। 
(क) 


प्रातः सायं सन्ध्या प्रयोग (ळग्वेदी व यजुर्वेदी शाण्ियांसाठी) 
(सुंध्येतील महत्वाची अंगे) 


आचम्यः- 
(पहिल्या तीन नावाने डाव्या हताने उजव्या हतावरती पळीने 
पाणी घेउन प्यावे व चौथ्या नावाने उजव्या हातावरून पाणी ताम्हणात सोडावे ) 
ऊॅकेशवायनमः। ॐनारायणायनमः। ॐमाधवायनमः। ॐगोविंदायनमः। 
ॐविष्णवेनमः। ऊँमधुसूदनायनमः । ॐत्रिविक्रमायनमः।ॐ वामनायनमः । 
ॐ श्रीधरायनमः । ॐह्षीकेशायनमः । ॐपद्मनामायनमः । ॐदामोदरायनमः। 
ऊॐसकर्षणायनमः। ॐवासुदेवायनमः।ॐ प्रयुम्नायनमः ।ॐअनिरुद्धायनमः। 


ॐषुरुषोत्तमायनमः। ॐ अधोक्षजायनमः। ॐनारसिंहायनमः।ॐ अच्युतायनमः । 


ऊँजनार्दनायनमः।ॐउर्षेद्रायनमः। ॐहरयेनमः। ॐ श्रीकृष्णायनमः।। 


प्राणायामः 
( उजवी नाकपुडी दावून डाव्या नाकपुडीने श्वास घ्यावा नंतर दोन्ही 


नाकपुडी दाबून गायत्री मंत्र (मनातल्यामनात) म्हणून उजव्या नाकपुडीतून श्वास 
सोडावा) 


प्रणवस्य परब्रम्हहषिः। परमात्मा देवता। दैवी गायत्रीछदः। 
एतेषां प्राणायामे विनियोग: 11 


ॐमूः ऊँ मुद: ॐस्वः ॐमहःॐजनःॐतपःॐसत्यं 
ॐतत्सवितुवरेष्यं मगोदेवस्यधीमहि । धियोयोनः प्रचोदयात्‌ 
ॐआपोज्योति रसोमृतं ब्रम्ह मूर्मुवः स्वरोम्‌ ।। 


(हा मंत्र म्हणुन उजव्या हताचा अंगठा दोन्ही कानाला लावावा ) 


॥ जय जय रघुदीर समर्य ।। 


॥ श्रीरामसमर्य।। 
® 


संध्येचा संकल्प 
(उजव्या हतामध्ये पाणी घेउन पुढील संकल्प म्हणुन पाणी ताम्हणात सोडावे ) 
ममो पात्त-दुरित- क्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थ प्रातः / सन्ध्या मुपासिष्ये ।। 


अर्घ्यप्रदान 
(ओंजळीत पाणी घेउन गायत्री मंत्र म्हणुन ते पाणी ताम्हणात सोडावे 
असे तीनदा करावे. सुर्यादयानंतर तीन घटीका म्हणजे ७२ मिनिट संध्येस उशीर झाला 
तर्‌ प्रायश्चित्त म्हणुन १ अध्य जास्त यावा. (दररोजचे ३ व प्रायश्चित्ताचा १ असे एकून 
४ अर्घ्य यावेत ) 
प्रणवस्य कषिब्रम्हा। परमात्मा देवता। दैवी गायत्री छन्द :। एतेषां श्रीसुर्याय 
अर्ध्यदाने विनियोग :।। 


ॐ मूर्मुव :स्व : ॐतत्सवितुवरिण्यं मर्गोदेवस्यधीमहि । धियोयोनःप्रचोदयात्‌॥। 


ॐ श्री सूर्याय इदं अर्ध्य दत्तं न मम्‌। 


ॐआपोज्योति रसोमृतं ब्रम्हमूर्मुवःस्वरोम्‌।। (हा मंत्र म्हणुन उजव्या हताचा अंगठा दोन्ही 
कानाला लावावा ) 


करादी हृदय न्यास 
ॐ तत्सवितुरंगुष्ठाम्यांनम : हृदयायनम :। (असे म्हणून दोन्ही हातांच्या तर्जनीने 
अंगठ्यांना व हृदयाला स्पर्श करावा ) 
ॐ व्रेण्यं तर्जनीम्यांनम : शिरसे स्वाहा। ( असे म्हणून दोन्ही हातांच्या अंगठ्याने 
तर्जनीला व डोक्याला स्पर्श करादा ) 
ॐ मार्गो देवस्य मध्यमाम्यांनम : शिखायै दषट्‌ ।( असे म्हणून दोन्ही हातांच्या अंगठ्याने 
मध्यमेला व शेंडीला स्पर्श करावा ) 


॥। जय जय रघुवीर समर्य ।। 


Scanned by CamScanner 


॥ श्रीरामसमर्थ। 


ऊँ धीमहि अनामिकाम्यांनम : कवचाय हुं । ( असे म्हणून दोन्ही 

हातांच्या अंगठ्याने अनामिकेला व संपूर्ण शरीराला स्पर्श करावा ) 

ॐ धियोयोन : कनिष्ठिकाम्यांनम :नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ( असे म्हणून दोन्ही 
हातांच्या अंगठ्याने करंगळीला द दोन्ही डोळ्यांना स्पर्श करावा ) 

ॐ प्रचोदयात्‌ करतल करपृष्ठाम्यांनम : ।( असे म्हणून दोन्ही हातांचे तळवे 

व्‌ तळव्याच्या मागच्या भागाचा एकमेकांना स्पर्श करावा ) 

ॐ अम्नाय फट्‌ । इति दिग्बंध : । ( असे म्हणून उजव्या हाताच्या तर्जनी व 
अंगठ्याने चुटकी वाजवत उजवा हात मस्तकाभोवती उजव्या बाजुने फिरवावा ) 


प्रात : संध्या ध्यान 
बालां बालादित्य मंडल मध्यस्थां रक्तांबरानुलेपण स्त्रगामरणां चतुर्वक्त्रां 
दंडकमंडल वक्षसुत्रां अमयांक चतुर्मुजां हंसासनारुडां ब्रम्हंदेवत्यां 
ऋग्वेद मुदाहरंतीं मूर्लोकाधिष्ठातत्री गायत्रीं नाम देवतां ध्यायामि ।। 


सायं संध्या ध्यान 
वृद्धा वृद्धादित्य मंडल मध्यस्यां श्यामां श्यामांबरानुलेपण स्त्रगामरणां 
मेकवस्त्रां शंख चळ गदांक चतुर्मुजां गरूडासनारुढां विष्णु दैवत्या 
सामवेद मुदाहरंतीं स्वर्लाकाधिष्ठात्रीं सरस्वती नाम देवतां ध्यायामि । 


ऊॐआणगच्छ वरदे देवि जपे मे सन्निधौ मव । 
गायत त्रायसे यस्मात्गायत्री त्वं ततः स्मृता ।। 
ऊॅदेवि गायत्रि विरिंचि वसिष्ठ विश्वामित्र वरुण 
शापेम्यो मुक्ता वरदा मव।। 


॥ जय जय रघुवीर समर्य ।। 


॥ श्रीरामसमर्थ ।। 


गायत्री जप 
दश /अष्टाविथिति /अष्टोत्तरशत गायत्री यप सहं करिष्ये । 
(१०/२८/१०८ जप करावा ) 
ॐ मूर्मुव :स्व : ॐतत्सवितुरवरेण्यंमर्गोदेवस्यधीमहि । धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ।। 


गायत्री उपदेश गुरुः अमिवादनमू 
(उजव्या हाताने डावा कान व डाव्या हाताने उजवा कान पकडून पुढील मंत्र म्हणुन 
गुरुना नमस्कार करावा. ) 
अमुकप्रवरान्वित अमुक गोत्रोत्पन्न : ऋग्वेदांतर्गत 


आश्वलायनसुत्र शकलशासाध्यायी अमुकशर्मा 


अहं मो गुरो त्वां अमिवादयामि । 
(अमुक शब्दाच्या जागी आपल्या गोत्राचे प्रवर , गोत्र, स्वतःचे जन्मनाव घालावे. ) 


कर्मसमर्पणम्‌ 
अनेन प्रातः / सायं संध्या वंदनेन कर्मणा श्रीपरमेश्वरः प्रीयतां न मम्‌ ।। 
ॐतत्सतू ब्रम्हार्पणमस्तु । श्रीकृष्णार्पणमस्तु । 


| (शेवटी दोनदा आचमन व प्राणायाम करावा.) 
| ऊॅँकेशवायनमः। ॐनारायणायनमः। ॐमाधवायनमः। ॐगोर्विदायनमः। 
| दिष्णवेनमो विष्णवेनमो विष्णवेनमः।। 


| हा द्विकाल संध्या प्रयोग सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग पुणे ( इ.स. २०१७-१८ ,पान नं २६ मधुन 
|| थोडाफार बदल करुन घेतला आहे ) संकलकः-वे .मू . श्री -अमीत बाळकृष्ण जोशी (दिंचपूरकर्‌ ) 
| मु. पो. ता.जि . लातूर, मोः- ०९४२१४४५८७५ 


| सुचना :-पहिल्यांदा संध्या करण्यापूर्वी आपल्या गुरुजींचे मार्गदर्शन घ्यादे ही दिनंती - 


॥ जय जय रघुवीर समर्य ।। 


Scanned by CamScanner 


